संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या 
जन्मदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन व त्यावरील खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२१५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
३५३३, दिनांक २६ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत कला व कलेशी संबंधित मान्यवरांच्या हिरक, 
सुवर्ण व शताब्दी वर्षाच्या औचित्यावर त्यांचा गौरव व्हावा आणि त्या कलाकृतींचा तरुण 
रंगकर्मीच्या माहितीसाठी प्रचार व प्रसार व्हावा या हेतूने त्यांच्या संबंधीचे सांस्कृतिक 
कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते. याच पार्श्वभुमीवर, संगीतसूर्य केशवराव भोसले 
यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या नाटकांतील गाजलेली पदे, गायन, वादन व नृत्य यांचा 
अंतर्भाव असणाऱ्या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक ९ व १० ऑगस्ट, २०२४ रोजी 
कोल्हापूर येथे आयोजन करण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रम व त्यावरील आयोजन खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांच्या नाटकांतील 
गाजलेली पदे, गायन, वादन व नृत्य यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन व त्यावरील आयोजन खर्च रुपये १५,००,०००/- ( अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष फक्‍त) 
इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर आयोजन खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (02) 
राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ 
१५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४/प्र.क्र.२१५/सां.का.४ 


053. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक 


संकेतांक 


२०२४०९०२१७२०३४०७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 9 
PANDURANG CHAVAN : 


(गोपीचंद पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


२. मा. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


३. उप सचिव ( सां.का.४ ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 


मुंबई ४०० ०३२ 


५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र , मुंबई 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


